निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची विशेष बदलीने 
पदस्थापना करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- इएसटी-१२२३/प्र.क्र.३३३(भाग-४)/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ३२. 
दिनांक :- १५ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 

होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,२००५ 

२) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.इएसटी-१२१६/प्र.क्र.9८/राउश्ु-१, दि.१४.०६.२०१६ 

3) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.इएसटी-१२१६/प्र.क्र.१३५/राउद्यु-१, दि.१६.०९.२०१६ 

४) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.इएसटी-१२१६/प्र.क्र.१३५/राउशु-१, दि.११.०४.२०२२ 

५) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.इएसटी-१२२३/प्र.क्र.१०७/राउशु-१, दि.१९.०५.२०२३ 

६) महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,मुंबई यांचे मुळ अर्ज क्र.५८६/२०२३ मधील दिनांक 
२४.०१.२०२४ रोजीचे आदेशा 


शासन आदेशा - 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.६ मध्ये नमूद महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल 


मुळ अर्ज क्र.५८६/२०२३ मध्ये दि.२४.०१.२०२४ रोजीच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र शासकीय 


कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 


अधिनियम, २००५ च्या नियम ४ (४) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार श्री. अ.व.दळवी यांचे नागपूर येथील 


बदलीचे आदेशा रद्द करण्यात येत असून त्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व मान्यतेने खालील 


तक्त्यातील स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव | सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
eae] २ 3 eee eter ast 
ha श्री. अजय वसंत ।मे. नागपूर डिस्टीलरीज, | सी-विभाग, मुंबई शहर (Raa पदी) 
दळवी नागपूर 


३. सदरील BCs तात्काळ अंमलात येतील. 


शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१२२३/प्र.क्र.३३३(भाग-४/राउशु-१ 


४. सदरहू बदली आदेश मुख्य निवडणुक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या मान्यतेने निर्गमित 


करण्यात येत असून महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला आहे. त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०२१६१६२९१०१४२९ असा आहे. हे 


शासन आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by RAVINDRA DIGAMBARRAO AUTE 
RAVI N D RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 

DEPARTMENT, 

2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c4897737ba8e4acde 
D | G A M BA R RAO df3f2c6e69e25f4108, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1BABB173 

F20D25ABD816ED91A9B6BOF16C, cn=RAVINDRA 
A UTE DIGAMBARRAO AUTE 

Date: 2024.02.16 16:38:32 +05'30' 

(रविंद्र औटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


© अपर मुख्य सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 


प्रति, 


co “७ AY -0 


७. 
८. 
Ne 
१०. 


मा.मुख्यमंत्री याचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद/विधानसभा), यांचे स्वीय सहायक, 
विधानभवन, मुंबई 


. अपर मुख्य सचिव, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 


मंत्रालय, मुंबई 


. महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, 


मुंबई/नागपूर, 

आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
संबंधीत विभागीय उपआयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

संबंधित अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क 


११.संबंधित निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
१२.निवडनस्ती (राउझु-१). 


KKKKKKKKKKEKKEKRKEKKEKKERK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


